केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 
(SCP) निधी वितरीत करणेबाबत. (केंद्र हिस्सा 
व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.३२७/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ व ८.१२.२०२३ चे 
परिपत्रक 

२) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेडा दि.०९.११.२०२३ 

३ राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे दि. १६.११.२०२३ रोजीचे 
पत्र 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी २०२३/प्र.क्र.६१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि. 94.92.2023. 


प्रस्तावना:- 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये समग्र शिक्षा योजनेच्या (प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण) 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२३-२४ करीता अनुसूचित जाती उपयोजनेचा (SCP) केंद्र हिस्सा व राज्य 
हिस्स्याचा सन २०२३-२४ मधील पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


२. समग्र शिक्षा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण ( केंद्र:राज्य) (६०:४० असे 
आहे. केंद्र शासनाने दि.९.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता (SCP) 
रू.२३,१३,०९,०००/- इतका निधी मंजुर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्स्याचा निधी 
रू.१५,४२,०६,०००/- इतका येतो. वित्त विभागाच्या (अर्थोपाय) शाखेने केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या 
एकत्रित निधीत जमा झाल्याबाबत दि. १७.११.२०२३ रोजीच्या ईमेल-द्वारे कळविले आहे. सदर 
प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
त्यांच्या संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्सा (२२०२ आय ७४६) या लेखाशिर्षाखाली 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.३२७/एस.डी-१ 


रू.२३,१३,०९,०००/- इतका निधी व राज्य हिस्सा (२२०२ आय ७५५) या लेखाशिर्षाखाली 
रू.१५,४२,०६,०००/- इतका निधी वितरीत केला आहे. सदर निधी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय:- निर्णय:- 


केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र 
शिक्षा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ येथीळ वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र. २ येथील 
लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन 2023-28 या वर्षात | वितरीत करावयाची 
WD. अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 
विज २ 3 ४ 
| मागणी क्र. एन-३, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक | रु. २६०,२८,०८,०००/- | G.23,93,08%,000 /- 


शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 
(०१) अनुसूचित जाती उपयोजना (०१) (०३) समग्र शिक्षा 
अभियान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२२०२ आय ७४६) 


२ | मागणी क्र. एन-३, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक | रु. २०१,३०,६७,०००/- | रु.१५,४२,०६,०००/- 


शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 
(०१) अनुसूचित जाती उपयोजना (०१) (०४) समग्र शिक्षा 
अभियान (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (2202 आय ७५५) 


एकूण वितरीत करावयाचा निधी रु. ३८,५५,१५,०००/- 


२. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. १२.०४.२०२३ मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. सदर अनुदान Wald अनुदान असुन यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयात नमुद केल्या आहेत. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि. ०९.११.२०२३ रोजीच्या 
आदेझामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२३-२४ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प 
मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा योजनेच्या चाळू योजनांच्या आवर्ती/अनावर्ती 
बाबीसाठी खर्च करावा. आवर्ती व अनावर्ती बाबी सविस्तर तपज्ीील सोबत परिशिष्ट “अ” येथे जोडला 
आहे. 

४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.३२७/एस.डी-१ 


५. अनुसूचित जाती या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्ट्ये इ.माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग व शाळेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी. 


६. अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना क्षेत्रात, अनुसूचित जाती उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला 
खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


७. अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून अनुसूचित 
जाती उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
घेण्यात याव्यात आणि अनुसूचित जाती उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्‍तीक लाभाच्या योजना 
घेण्यात याव्यात. 


८. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १२.०४.२०२३ चे परिपत्रकामधील सूचनांनुसार 
करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
(रोख/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
तर सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन 
निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दि.१२.०४.२०२३ चे परिपत्रक व अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.विवि/शिकाना/२३०/व्यय-१४, दि. 02.92.2023 व सामाजिक न्याय व विशोष सहाय्य 
विभागाचा शासन निर्णय दि. 94.92.2023 अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१८१४४७१९७३२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
| M Tl YA Z DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab61fb555b2fdf8c8d6d65 2ff1 8fdffbd9c748ab01f6da04, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=77A529748C5E7C1 BA7A66E81C654BA3C492FDA5B29E076241DB1BA2 
13DDEDF4E, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2023.12.20 11:56:13 +05'30' 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.३२७/एस.डी-१ 


) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

) प्रधान, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 


AN A) 


oC 


o~ 


4 


£48) 


GS 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्ष), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 


ie 


vo 


१० संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
११) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
) 
) 


१२)अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१३) सह सचिव/ उप सचिव (विद्यार्थी विकास/ प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१४) वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

१५) कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१६) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.३२७/एस.डी-१ 


शासन निर्णय क्रमांक:- समग्र २०२३/प्र.क्र.३२७/ एसडी-१, दि.१८.१२.२०२३ रोजीचे 


परिशिष्ट “अ” 
(रक्‍कम रुपये) 
अक्र बाब केंद्र शासन आवर्ती अनावर्ती एकूण 
आदेश दिनांक 
केंद्र राज्य केंद्र राज्य 
१. प्राथमिक दिनांक 
शिक्षण 08.99.2023 २०,२९,६७,००० | 93,43,99,333 a a 33,€2,00,333 
(अ) पहिला हप्ता 
सर्वसाधारण 
ह्प्ता 
२. । माध्यमिक दिनांक ४८,८४,००० ३२,५६,००० | १,६३,८९,००० | १,०९,२६,००० | ३,५४,५५,००० 
शिक्षण ०९.११.२०२३ 
(ब) पहिला हप्ता 
सर्वसाधारण 
ह्प्ता 
३. शिक्षक दिनांक ६३,२४,००० ४२,१६,००० ७,४५,००० ४,९६,६६७। १,१७,८१,६६७ 
शिक्षण ०९.११.२०२३ 
(क) पहिला हप्ता 
सर्वसाधारण 
ह्प्ता 
एकूण २१,४१,७५,००० । १४,२७,८३,३३३ | १,७१,३४,००० | १,१४,२२,६६७ | ३८,५५,१५,००० 
(अ--ब--क) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


